एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशनद्वारा आयोजित 
महिला आशियाई चषक स्पर्धा, २०२२ च्या अनुषंगाने 
शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,बालेवाडी, पुणे येथे 
फिफाच्या निकषानुसार फुटबॉल मैदान व अन्य 
aera सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अपेक्षित 
खर्चासाठी रु.२५४२.२१ लक्ष इतकी रक्कम 
पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-३३२१/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा :- 
१) मा.प्रफुल पटेल, खासदार यांचे अध्यक्षतेखाळील दि.२९.०६.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 
२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, संचालनालयाचे क्र.मआचफू/आयोजन/२०२१-२२/का-११/२६४, 
दि.१५.७.२०२१ चे पत्र. 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-बेठक-३३२१/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २३ ऑगस्ट,२०२१. 
४) समक्रमांकाचे शासनपत्र दिनांक 23 ऑगस्ट,२०२१. 
प्रस्तावना :- 
एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेडन द्वारा महिला आशियाई फुटबॉल स्पर्धा, भारतात दिनांक २० जानेवारी, 
२०२२ ते दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२२ या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहे. महिला आशियाई 
फुटबॉल स्पर्धा ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा असून आशिया खंडातील १२ देश यामध्ये सहभागी होणार 
आहेत. त्यामुळे या स्पर्धा आयोजनास विशेष महत्व आहे. सदर स्पर्धेसाठी आतंरराष्ट्रीय स्तरावरील सुविधा 
उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. जागतिक स्तरावर कोविड-१९ च्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या 


परिस्थितीत स्पर्धेसाठी उपस्थित राहणाऱ्या संघांतील खेळाडूंना कमीत कमी प्रवास करावा लागेल यादृष्टीने, 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-३३२१/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-१, 


अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन व एशियन फुटबॉल Hest यांनी ही स्पर्धा एकाच व जवळच्या 
क्षेत्रातील ठिकाणी आयोजित करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार सदर स्पर्धा मुंबई, नवी मुंबई व पुणे येथील 
अनुक्रमे अंधेरी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, मुंबई, डि.वाय.पाटील स्टेडियम, नेरुळ, नवी मुंबई व शिवछत्रपती क्रीडा 
संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील बैठकीत झाला आहे. 
त्याअनुषंगाने शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे आवश्‍यक दर्जाच्या फुटबॉल मैदानाचे 
अद्यावतीकरण व अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी रु.२५४२.२१ लक्ष खर्चाचे अंदाजपत्रक 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी संदर्भ H.2 अन्वये सादर केले होते. सदर अंदाजपत्रकास संदर्भ 
क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

२. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे फिफाच्या निकषानुसार १ फुटबॉल मैदान, ३ सराव 
मैदाने, विद्युत व्यवस्था तसेच अन्य आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी रु.२५४२.२१ लक्ष इतक्या 
खर्चासाठी ई-निविदा प्रक्रिया अवलंबण्यास व त्यासाठी किमान ७ दिवस इतका कालावधी ठेवण्यास संदर्भ क्र. 


४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा दिनांक २० जानेवारी,२०२२ ते दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२२ या 
कालावधीत मुंबई, नवी मुंबई व पुणे येथील अनुक्रमे अंधेरी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, मुंबई, डि.वाय.पाटील 
स्टेडियम, नेरुळ, नवी मुंबई व शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात 
येत असलेल्या महिला आशियाई फुटबॉल स्पर्धेसाठी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे 
फिफाच्या निकषानुसार १ फुटबॉल मैदान, ३ सराव मैदाने, विद्युत व्यवस्था तसेच अन्य आव्यक सुविधा 
उपलब्ध करण्यासाठी अपेक्षित खर्चासाठी रु.२५४२.२१ लक्ष इतकी रक्कम पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा दिनांक २० जानेवारी,२०२२ ते दिनांक of फेब्रुवारी, २०२२ या 
कालावधीत मुंबई, नवी मुंबई व पुणे येथील अनुक्रमे अंधेरी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, मुंबई, डि.वाय.पाटील 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-३३२१/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-१, 


स्टेडियम, नेरुळ, नवी मुंबई व शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बाळेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात 


येत असलेल्या महिला आशियाई फुटबॉल स्पर्धेसाठी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, महाळुंगे-बालेवाडी, पुणे येथे 


फिफाच्या निकषानुसार १ फुटबॉल मैदान अद्यावतीकरण, ३ सराव मैदाने, विद्युत व्यवस्था तसेच अन्य 


MRA सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी खालील तक्ता क्र. १-अ मधील लेखाशिर्षामधून पुनर्विनियोजनाद्वारे 


रु. १९४२.२१ लक्ष आणि TA १-ब नुसार २२०४ १७०२ या लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीत रु. १४००.०० 


लक्ष तरतूदीपैकी रु. ६००.०० लक्ष असे एकुण रु.२५४२.२१ लक्ष (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे बेचाळीस लक्ष 


एकवीस हजार फक्त) इतकी तरतूद या प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी 


देण्यात येत आहे:- 
तक्ता क्र. "१-अ" 
अ.क्र. | ज्या लेखाशिर्षामधून | सन २०२१- | वितरीत | अवितरीत | पुनर्विनियोजन/ | पुनर्विनियोजन / 
पुनर्विनियोजन २२साठी | निधी निधी | मंजूरीची रक्‍कम | मंजूरीनंतरची 
करावयाचे आहे ते मंजूर (लाखात) | (लाखात) (लाखात) सन २०२१-२२ 
लेखाशिर्ष तरतूद ची शिल्लक 
(लाखात) तरतूद 
(लाखात) 
शि २ ३ ॥ 8 | षु & | ७8 | 
7 २२०४१८२७ ४५००.०० 7 OO 400,00 9000.00 3400.00 
जिल्हा/विभाग क्रीडा 
संकुलाची स्थापना, 
३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) 
२ 22084392 2400.00 924.00 | 234.00 Rox 9832.98 
क्रीडा संकुल देखभाल 
दुरुस्ती, ३१ सहायक 
अनुदान (वेतनेतर) 
एकूण- १९४२.२१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-३३२१/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-१, 


तक्‍ता क्र. "१-ब" 
अ.क्र लेखाशिर्ष सन २०२१- | वितरीत | अवितरीत | वितरीत वितरीत 
२२ साठी निधी निधी केलेली रकमेनंतरची 
मंजूर तरतूद | (लाखात) | (लाखात) रक्‍कम शिल्लक तरतूद 
(लाखात) (लाखात) (लाखात) 
| ह. २ ३ | oe 4 & | we 
- 220% 41902 9800.00 ति .00 १४००.,०० ६००.०० ~00,00 
क्रीडा संकुलाची स्थापना, 
३१ सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर) 
तक्ता क्र. १-अ + THA क्र. १-ब नुसार एकुण वितरीत तरतूद | २५४२.२१ 
तक्‍ताक्र.२ 
पुनर्विनियोजन/ मंजूरीने रक्‍कम उपलब्ध होणारे लेखाशिर्ष पुनविनियोजनाने उपलब्ध होणारी 
रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
१ २२०४१७०२ क्रीडा संकुलाची स्थापना, ३१ सहाय्यक अनुदान २५४२.२१ 
(वेतनेतर) 


२. वरीलतक्ताक्र.२मध्ये नमुद केलेला रु.२५४२.२१ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन आयुक्त, क्रीडा व 


युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. यानुषंगाने संदर्भ क्र. ३ 


येथील दि. २३.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील दि. २३.०८.२०२१ च्या पत्रातील 


आदेशाचे पालन करणे आव्यक राहील. तसेच सदर रकमेच्या विनियोगाचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे 


आवऱ्यक राहील. सदर निधी आहरणासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी आणि आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५६/१४७१, दिनांक २३.०७.२०२१ 


व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८३६/२०२१/व्यय-५, दिनांक १३.०९.२०२१ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-३३२१/प्र.क्र.१६३/क्रीयुसे-१, 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१४३८१२६८२१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


< 


१०) 
११) 
१२) 
१३) 
१४) 
94) 
१६) 
१७) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Swati Madhuk | 


ly 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Wa | a h U a [| postalCode=400032, st=Maharash 


d6f07cS5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e970 


Ofe62cba2439a81b4be4, 
serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4 
a nN a f8d59bc9d8067628d62bcdc1 Swati Madhu 


Date: 2021.10.07 14:41:28 +05'30' 


(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) / (क्रीयुसे-२) / (क्रीयुसे-३), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 


१८) निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


